महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ या पदावर नामनिर्देठानाने 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी कागदपत्र 
पडताळणीस उपस्थित न राहिलेल्या उमेदवारांची 
नियुक्ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवैअ-२०२४/प्र.क्र. ३८२/सेवा-३ 
१० वा मजला, जी. टी. हॉस्पीटल संकुल इमारत, 
क्रॉफर्ड मार्केट, नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: 09 जुले, २०२४. 


१. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.ठसआसेछसंन/आस्था ब-१, २/ 
गट-अ वै.अ./पदभरती/१०१२०-२२/२०२४, दि.०७.०३.२०२४ 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/मवैआसे२/कक्ष-२ अ/टे-३/वे.अ.नामनिर्देशान 
मार्गदर्शन/९६७-९६८/२४, दि.०२.०४.२०२४ 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/मवैआसे२/कक्ष-२अ/टे-३/वै.अ. 
पदभरती/१८६८/२४, दि. ०७.०६.२०२४ 

४. समक्रमांकित शासन आदेशा दि.१९.०६.२०२४ 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ची रिक्‍त पदे 
नामनिर्देशनाने भरण्याबाबत दि.३१.०१.२०२४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या 
अनुषंगाने १४४६ उमेदवारांना दि.२९.०२.२०२४ रोजी वैयक्तिक नियुक्‍ती आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. 
२. संदर्भ क्र.३ अन्वये संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी दि.३१.०५.२०२४ पर्यंत कागदपत्रे पडताळणीस 
उपस्थित न राहिलेल्या ४४९ उमेदवारांची यादी सादर केली आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र. ४ येथील शासन आदेशा 
दि.१९.०६.२०२४ सोबतच्या “विवरपणपत्र-अ” अन्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकारी, गट-अ संवर्गात नियुक्‍ती दिलेल्या उमेदवारांपैकी दि.३१.०५.२०२४ पर्यंत कागदपत्रे पडताळणीस 


उपस्थित न राहिलेल्या ४४९ उमेदवारांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात आली आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ-२०२४/प्र.क्र. ३८२/सेवा-३ 


३. तथापि, संदर्भ क्र. १ व २ नुसार संदर्भ क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या यादीत खालील तक्‍्यातील ५ 


उमेदवारांची नावे अनवधानाने समाविष्ट झाली असल्याने त्यांची नावे संदर्भ क्र. ४ येथील शासन sear 


दि.१९.०६.२०२४ मधून वगळण्यात येत असून त्यांचे स्तंभ क्र.३ येथील दि.२९.०२.२०२४ रोजीचे नियुक्ती 


आदेशा कायम ठेवण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव नियुक्ती आदेशा क्रमांक व दिनांक हासन आदेश॒ क्र. मवैअ- 
२०२४/प्र.क्र.३८२/सेवा-३, 
दि.१९.०६.२०२४ सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनुक्रमांक 
La | २ ३ PB 
शि डॉ.स्वप्नीता अरुण YS | मवेअ-२०२२/प्र.क्र.३०३(२२२) ५१ 
/सेवा-३, दि.२९.०२.२०२४ 
२ डॉ.निझांत राणा शोख | मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३(३९)/ ष्‌२ 
अब्दुल जावेद सेवा-३, दि.२९.०२.२०२४ 
३ डॉ.आदिती आनंद | मवैअ-२०२२/प्र.क्र.3०३(१२३८)/ ष्‌७ 
देशपांडे सेवा-३, दि.२९.०२.२०२४ 
४ STA झेबा फिरदोस | मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३(३१/ ३६१ 
मो. नेमतुलछाह सेवा-३, दि.२९.०२.२०२४ 
4 डॉ.राजश्री महादेव | मवैअ-२०२२/प्र.क्र.३०३(४२७)/ ३८१ 
एजगे सेवा-३, दि.२९.०२.२०२४ 
४. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०११२०८१४२७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


AVINASH 
SARDAR 
JADHAV 


Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=77€749a5820964d03e94305adeb0ee2ffb 

2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25 

postalCode=400032, st=Maharasht 
INumber=AA8FDCAA7AE61AB4BED501E19D7 

94BD7197874F2989B98780B 1607 ADCBDFEB44, 

cn=AVINASH SARDAR JADHAV 

Date: 2024.07.01 18:02:54 +05'30' 


अ. स. जाधव 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित उमेदवार यांना आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत 


प्रत, 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन SST क्रमांकः मवैअ-२०२४/प्र.क्र. ३८२/सेवा-३ 


. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई . 
. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

. सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 

. जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य/जिल्हा रुग्णालये (सवी. 


७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१ , मुंबई / महाराष्ट्र -२ , नागपूर. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र्‌ -१ , मुंबई / महाराष्ट्र -२ , नागपूर. 


. अधिदान व व लेखाधिकारी, मुंबई 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
. मा.मंत्री (आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
१३. 


अपर मुख्य सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक 


१४. निवड नस्ती (सेवा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


